महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके 
चित्रनगरीच्या संचाळक मंडळावर उपाध्यक्ष यांची 


नियुक्तीकरणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : गोचिन-२०१८/प्र.क्र.९०/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : १० डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक : गोचिन-२०००/प्र.क्र.२८/सांका-२, दि.०५.०४.२००२ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या संस्थापन नियमावली मधील नियम 
८१ व ८२ मधील तरतुदीस अनुसरुन श्री.अमरजीत मिश्रा यांची “उपाध्यक्ष" म्हणून महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी 
आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या संचाळक मंडळावर नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१२१०१७५२०५१५२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2018.12.11 16:52:06 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

) मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 

) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य ), मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)-एक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) श्री.अमरजीत मिश्रा, मुंबई. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके 
चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई.* 

१०) उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

११) निवड नस्ती- सां.का.१. 


